विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक-२०१९ करीता 
बंदोबस्तासाठी पोलीस कर्मचा-यांची ने-आण 
करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या पुणे, 
जालना व लातूर विभागाकडून प्रासंगिक करारावर 
घेण्यात आलेल्या बसेसच्या देयकाची रक्‍कम 
रुपये ६,५४,७५०/- अदा करण्याच्या प्रस्तावास 
मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०९२०/प्र.क्र.८४/ विशा १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं /३०/३५७७/ 
वाह.अधि./ एस.टी.बस/२९/२०२० दिनांक ०५.०८.२०२० 


प्रस्तावना :- 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक-२०१९ करीता बंदोबस्तासाठी पोलीस अधिकारी/ 
कर्मचा-यांची ने-आण करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या पुणे, जालना व लातूर 
विभागाकडून प्रासंगिक करारावर बसेस अधिगृहित करण्यात आल्या होत्या. सदरच्या अधिगृहित 
करण्यात आलेल्या बसेसच्या देयकाची रक्‍कम रुपये ६,५४,७५०/- (रुपये सहा लाख चोपन्न हजार 
सातशे पन्नास फक्त) इतक्या देय असलेल्या रक्‍कमेस शासन मंजूरी मिळण्याबाबत व सन 
2020-2029 या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर रक्‍कम खर्च करण्यास 


मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक-२०१९ करीता कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या 
अनुषंगाने बंदोबस्ताकरीता पोलीस अधिकारी/कर्मचा-यांची ने-आण करण्यासाठी राज्य परिवहन 
महामंडळाच्या पुणे, जालना व लातूर विभागाकडून शासन नियमाप्रमाणे प्रासंगिक करारावर 
घेण्यात आलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसच्या देयकाची रक्‍कम रुपये ६,५४,७५०/- 
(रुपये सहा लाख चोपन्न हजार सातशे पन्नास फक्त) वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ च्या विहित 
लेखाशिर्षाखालील शिल्लक अनुदानातून अदा करण्यास मंजूरी देत आहे. 

सदरचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५-पोलीस, १०९-जिल्हा पोलीस, (00) (०१)-जिल्हा 
पोलीस बल (२०५५०१६८), इतर खर्च-५०” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२०२१ या वित्तिय 


वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०९२०/प्र.क्र.८४/ विशा १अ 

हा शासन निर्णय वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील 
अनुक्रमांक ६, नियम-४०(१) अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१०२७१४५३०२५५२९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Deepak Tukaram Kharat 
ernment Of Mahi 
st 
02e2 1 bt 


DN: rashtra, ou=Home 
e e p a Dep. alCode=400032, 
25. 
1f6840afd03916d8ed1b76, 
T k Kh serialNumber=d8bd67045829179609f5 1b88a183cd0ada3acd 
u a fa mM 7 a fa 98db4ab22b5faf5a9efc780e70, cn=Deepak Tukaram Kharat 
D: 


0 t=Maharashtra, 
580b52a1e246b37b697ca20f0db2834da4 


0 
Jate: 2020.10.27 14:54:50 +05'30' 


(दि. तु. खरात) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.महाळेखापाल-'१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
३.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
४.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


